महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली - 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३१२३/प्र.क्र ११०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक:- ०१ ऑगस्ट,२०२३ 

शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱयाच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
(क| २ ३ 
णं श्री. संजय धोडिराम ससाणे, शिक्षणाधिकारी (योजना), जि. प. परभणी 
शिक्षणाधिकारी, सहा. आयुकत (शिक्षण), अपर आयुक्त 
कार्यालय, आदिवासी विकास, अमरावती 


२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०८०११२५४५७११२१ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शका 
VIJAY NIVRUTTI Becta 


182e485826669926889, postalCode=400032, hit 
INumber=7966F B8DA6E03C3F79409670C65FACO77378A 
B H O S A L E 68F734A11D051D02DC3119DC128, cn=VUAY NIVRUTTI 
BHOSALE 
Date: 2023.08.01 12:56:17 +05'30" 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व शिक्षण संचालक. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-3123/प्र.क्र 110/प्रशा-2 


संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


ce Vo De Na 


& 
प्रत माहितीस्तव 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


